मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवी 
वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत 
सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यासाठी 
गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये नावांचा 
समावेश करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२२/ प्र. क्र. ३९९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : २७ जून, २०२३ 


वाचा :- शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण 
८२२२/ प्र.क्र.३९९/सां.का.४, दिनांक ६ डिसेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत 
सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यासाठी उपर्निर्दिष्ट दिनांक ६ डिसेंबर, २०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये आणखी काही सदस्यांचा समावेश 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत 
सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यासाठी उपर्निदिष्ट दिनांक ६ डिसेंबर, २०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये खालील सदस्यांची नावे 
समाविष्ट करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्याचे नांव पद 

शि a मा.आमदार श्री.अभिमन्यु पवार सदस्य 
2. डॉ.शिरीष खडगीकर (बीड) सदस्य 
३. श्री.निशीकांत भालेराव (औरंगाबाद) सदस्य 
४. श्रीमती सुर्यकांता पाटील (नांदेड) सदस्य 
प्‌. अँड. आशिष वाजपेयी (लातूर) सदस्य 
६. राजकुमार धुरगुडे (उस्मानाबाद) सदस्य 
डॉ.उमिला चाकुरकर (नांदेड) सदस्य 

डॉ.रेष्मी बोरीकर (औरंगाबाद) सदस्य 

. सिनेगायक उदय वाईकर (परभणी) सदस्य 
| do. | ०. | अँड.जी.आर.देशमुख (परभणी) सदस्य 
|,” तीव. | अंड.मा.आ.वामनराव चटप (राजुरा, जि.चंद्रपुर) सदस्य 
१२. । श्री.सुभाषदादा जावळे (परभणी) सदस्य 
१३. | श्री.नितीन चिलवंत सदस्य 
१४. | श्री.दिपक भागवत ढाकणे सदस्य 
१५. | श्री.लक्ष्मण आनंदराव निकम सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२/ प्र. क्र. ३९९/सां.का.४ 


०२. दिनांक ६ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील इतर सर्व बाबी या शासन 
निर्णयास लागू राहतील. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२७१८०८४७२५२३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 
5. 


4.20=6fcffe7574d536c6e270856345547bb470a3e70655baa82 
214fc4d0cf: ostalCode=400032 hi 


ps = , st=M 
M A H AJ A N serial INumber=B8EA3F1827AABAFA30CAEC97C98F4C9643851C3A 
32CFA11A13F635FCOBEAQAC3, cn=PRASAD MAHADEV MAHAJAN 


Date: 2023.06.27 18:10:36 --05'30' 


(प्रसाद म. महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,मलबार हिल, राजभवन, मुंबई 
२. मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी 

सचिव 
३. मा. सभापती/मा. उप सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे 
खाजगी सचिव 

४. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 

७. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 

मराठवाडा विभागातील सर्व सन्माननीय संसद सदस्य. 

१०.सर्व मा. सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद 

११.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय यांचे स्वीय सहाय्यक, विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई 

१२.प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१३.उप सचिव (स्वातंत्र्य सैनिक का.१) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१५.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 
मुंबई ३२ 

१६.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१७.सर्व मान्यवर समिती सदस्य (सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१९.कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) 


mn 


io 


«-“0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२/ प्र. क्र. ३९९/सां.का.४ 


२०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२१.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
२२.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२३.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
२४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२५.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


